जलसंपदा विभागात रुजू होण्याकरिता 


कार्यमुक्त करण्याबाबत. 
श्रीम. नेहा नानासो मोहिते, 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- कार्यमु-२०२०/प्र.क्र. २२८/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ 

१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मलळोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/ 
सेवा-३, दि.२९.०८.२०१९ 

३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 
दि.२७.११.२०२० 

४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे 
पत्र क्र. आस्था/का.३(३)अ/जा.क्र.२७४२/२०२०, दि.१८.१२.२०२० 


शासन आदेडा :- 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), दि.२७.११.२०२० 
अन्वये श्रीम.नेहा नानासो मोहिते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) यांची 
जलसंपदा विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ पदावर निवड झाली आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ प्र.क्र.३३/ 
९२/८, दि.२.१२.१९९७ मधील नियम २ (ब)(२)(एक) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार श्रीम.नेहा नानासो 
मोहिते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता 
श्रेणी-१ (स्थापत्य, गट-अ या पदावर रुजू होण्याकरीता दि. ३१.१२.२०२० (म.नं) पासून कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०११७३०३९६११८ असा आहे. हा शासन 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ly signed by SHRUTI SANJAY TORASKAR 


c=IN, o=Government if Mahi PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e925717ceeea 


TO RA S KA R 2c66bbd0607d78190d1481fd9, SHRUTI SANJAY 
TORASKAR 


Date: 2021.01.01 17:34:46 +05'30' 


(श्रुती TREE ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
२. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः कार्यमु-२०२०/प्र.क्र. २२८/सेवा-३ 


४. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर , 

६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली, 

७. अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक. 

८. अवर सचिव (संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. श्रीम.नेहा नानासो मोहिते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना 
- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचेमार्फत, 

१०. निवडनस्ती ( कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


